अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उपअधीक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह (गट-ब) या पदाचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०५१५/८७७/प्र.क्र.१३५/१५/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
तारीख: ९ सप्टेंबर, २०१५ 


१) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक : ससेनि-२०११/१३८३/प्र.क्र.३१५/तुरुंग-१ , 
दिनांक ०१.०३.२०१२ 


२) शासन आदेशा क्रमांकः जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१७/पीआरएस-१, दिनांक 03.04.2093 


३) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक : 


कार्यकारी /ससेभ /अधिजिकाव-२/पकामुक्त/२०१४/कक्ष-२,पुणे-१, दिनांक २०.०५.२०१५ 
शासन निर्णय-- 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये खालील उमेदवारांची अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग- 


२/ उपअधिक्षक मध्यवर्ती कारागृह,गट-ब या पदावर रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.४६०० वेतनश्रेणीत २ 
वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. परिविक्षाधीन 
कालावधी विहित मुदतीत समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या अधिका-यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 


दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-यांचे नांव नियुक्तीचा दिनांक | परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
होत असल्याचा दिनांक 
किं श्री.हर्षद भिकनराव अहिरराव १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१४ 
2 श्रीमती राणी राजाराम भोसले (शिकारे) १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१४ 
3 । श्री.वैभव सुधाकर आगे १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१४ 
४ | श्रीमती स्वाती खुझालराव जोगदंड १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१४ 
५ _  श्री.अनुपकुमार मधुकरराव कुमरे १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०५१५/८७७/प्र.क्र.१३५/१५/तुरुंग-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९०९१२२०४४८०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


° Digitally signed by Jaysing L Pawara 
J a S | N | DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Jaysing L 


P a W a fa नकली 5.09.09 12:24:45 --05'30' 
(ज.ल.पावरा) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


अप्पर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


कारागृह उपमहानिरीक्षक,मध्य विभाग, औरंगाबाद / पूर्व विभाग, नागपूर / पश्‍चिम विभाग, पुणे / 
दक्षिण विभाग, मुंबई / कारागृह महानिरीक्षणालय (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


प्रार्चा दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२(लेखा परीक्षा/ळेख व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 


प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक 


जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक, पुणे, ठाणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती 


संबंधीत अधिकारी (अप्पर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मार्फत) 


निवडनस्ती, तुरुंग-१, गृह विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


